नादुरुस्त विद्युत रोहित्रे तात्काळ बदलण्यासाठी 
“निरंतर वीज योजना” अंतर्गत महावितरण 
कंपनीस सन २०२३-२४ मध्ये अनुदानापोटी 
रू.२०० कोटी निधी रोखीने वितरित. (के-६, मुख्य 
लेखाशिर्ष-२८०१२६२४) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१६/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ मार्च, २०२४ 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१६/ऊर्जा-५, दि.०५.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
ग्राहकांना अखंडीत व योग्य भाराने वीज पुरवठा होण्यासाठी रोहित्रे सुस्थितीत असणे 

महत्वाचे आहे. West वारंवार बिघाड होण्याचे प्रमाण वाढले तर शेती व बिगरशेती ग्राहकांचा 
वीजपुरवठा खंडीत होतो आणि शेतकऱ्यांना पाणी असूनही योग्य वेळेत पिकांना सिंचन मिळत 
नाही. परिणामी उत्पन्नात घट होते. म्हणून विद्युत पुरवठा सुरळीत व्हावा आणि रोहित्रे जळण्याचे 
प्रमाण कमी व्हावे या हेतुने मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांनी अर्थसंकल्पिय अधिवेशन २०२३- 
२४ मध्ये नादुरुस्त विद्युत रोहित्र तात्काळ बदलण्यासाठी योजना जाहिर केली आहे. या अनुषंगाने 
महावितरण कंपनीने सादर केलेल्या वर्षनिहाय नियोजनानुसार “निरंतर वीज योजना” सुरु 
करणेबाबत शासन निर्णय दि.०५.०३.२०२४ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

२. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता निरंतर वीज योजनेअंतर्गत ग्राहकांना अखंडीत आणि 
दर्जेदार वीजपुरवठा देण्याकरिता १५ वर्षापेक्षा जास्त जुने व तांत्रिकदृष्ट्या अकार्यक्षम असलेले 
विद्युत रोहित्रे बदलण्याकरिता महावितरण कंपनीस मुळ अर्थसंकल्पित रू. yoo कोटी इतक्या 
निधीपैकी सुधारित अंदाजात रू.२०० कोटीची तरतूद करण्यात आली असुन सदर रू. २०० कोटी 
इतका निधी रोखीने वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

(१ निरंतर वीज योजनेअंतर्गत ग्राहकांना अखंडीत आणि दर्जेदार वीजपुरवठा देण्याकरिता १५ 
वर्षापेक्षा जास्त जुने व तांत्रिकदृष्ट्या अकार्यक्षम असलेले विद्युत रोहित्रे बदलण्याकरिता 
रु.२००,००,००,०००/- (रुपये saat कोटी फक्त) इतका निधी महावितरण कंपनीस रोखीने 
वितरित करण्यास झासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

(२) सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम ज्या कारणासाठी 
मंजूर करण्यात आलेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची दक्षता 
महावितण कंपनीने घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१६/ऊर्जा-५ 


(३) सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता १५ वर्षापेक्षा जास्त जुने व तांत्रिकदृष्ट्या अकार्यक्षम असलेले 
विद्युत रोहित्रे बदलण्याकरिता येणारा खर्च सुमारे रू.२००.०० कोटी अनुदान स्वरूपात 
महावितरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च मागणी क्र.के-६ खाली, १९९ 
अशासकीय संस्थांना सहाय्य, (००)(०२) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित यांस 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशिर्ष क्र.२८०१२६२४ या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 

(3) सदरची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून डॉ.गौरी पाटीळ, कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३) व नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
श्री.ना.श्री.कराड, उप सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूर झालेली रक्‍कम रु रु.२००,००,००,०००/- (रुपये दोनशे 
कोटी फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी 
मर्यादित यांच्या नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून वितरित अथवा NEFT/RTGS Fund Transfer 
द्वारे निधी हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करावी. 


३. यालेखाश्िर्षातर्गत एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रलंबित नाही. सदर देयक हे wart असून वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३ च्या परिशिष्टातील तपासणी अटीची पूर्तता होत 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२१८१ /व्यय-१६, दि.२०.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२६१८४४२४५६१० असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 
DN: c=II 


N A RAYA N N, OL ABOUR DP OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
S H R | KRI 5 H N A KA RA D 00000 cee KARAD 
(ना. श्री. कराड) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत: 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ऊर्जा)र्‍यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३१६/ऊर्जा-५ 


८. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. प्रधान सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 

१२.अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), 
मुंबई. 

१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१४.महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८.कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९. कार्यासन अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०.निवड नस्ती (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१.ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


